आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ साठी शबरी आदिवासी घरकुल 
योजनेसाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 
(मुख्य लेखाशीर्ष - २२२५ डी २७१) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२ /कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: -१२ जानेवारी, २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दि.६.०७.२०२२,दि.२४.११.२०२२ व 
दि.१३.१२.२०२२ 
३) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र.बैठक-०६२२/प्र.क्र.४४/का-०८. 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत हाबरी आदिवासी घरकुल योजनेतून अनुसूचित जमातीच्या पात्र 
लाभार्थ्यांना पक्के घरकुल बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येते. या योजनेंतर्गत दरवर्षी 
उद्दिष्ट निश्चित करण्यात येऊन त्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. सन २०२२-२३ या वर्षात सदर 
योजनेच्या अर्थसंकल्पित तरतूदीतून या योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या कालावधीतील २४०७५ घरकूलांचे 
उद्दीष्ट पुर्ण करण्याकरीता रू.१८०७४.४९ लाख इतका निधी संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.२४.११.२०२२ व 
दि.१३.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आळा आहे. आता संदर्भाधीन क्र.३ येथील 
नस्तीवर उर्वरीत निधी वितरणासाठी वित्त विभागास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानुषंगाने वित्त 
विभागाने दिलेल्या मान्यतेयस अनुसरून निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष, 2224 - अनुसूचित 
जाती,अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य लेखाशीर्षाखाळी शबरी 
आदिवासी घरकुल योजनेकरीता सन २०२२-२३ या वर्षातील तरतुदींतून खालीलप्रमाणे रु.६०००.०० लाख 

इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 
(रु.लाखात) 


योजनेचे नाव laa बाब सन २०२२-२३ यापुर्वी । सदर शा.नि. अन्वये 
अर्थसंकल्पीय वितरीत । वितरीत करण्यात येत 


तरतूद निधी असलेली तरतूद 
[a | २ ३ a ५ द 
शाबरी २२२५ डी २७१ ३१- सहायक 30000,00 | २४०००.०० & 000,00 
आदिवासी अनुदाने (८०%) (२०%) 


घरकुल योजना (वेतनेतर) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.२ /कार्यासन.६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.६०००.०० लाख (अक्षरी रुपये साठ कोटी फक्त) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत 
आहे. त्यांनी सदर योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी म्हणून संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण 
गृहनिर्माण कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी तथा उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष 
(ग्रामीण गृहनिर्माण) यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण (BEAMS) प्रणालीवर तात्काळ वितरीत करावा. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय कार्यालयाची 
राहील. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन wad अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालयाची राहील. 


६. सदर area निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१११९/२०२२, व्यय-१४, 
दि.०५.०१.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११११७१४२०९५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
K | R A N DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


Cod 


harasht 
5.4,20=68d8b19f123ba59448c0926a9129620Sb9a 


pe 

2. 

87463f83 1a2beeabeScb381a3: 
pseudonym=4D88F77C99929CC89SAC64CF 1 86BB1 


1£7252442D, 


INumber=344DE3FF07B9439DD1 1CAF728255 


ialNu 
ASEBOAODD495EF82F98993 1088637D8211C0, 
KIRAN KISANRAO PAWAR 


2023.01.12 19:04:25 +05'30' 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
५. संचालक,राज्यव्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण,महाराष्ट्र राज्य,सीबीडी-बेलापूर,नवी मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


Cc za A -O 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.२ /कार्यासन.६ 


. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग. 

. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

. महाळेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
. सर्व प्रकल्प अधिकारी (ए.आ.वि.प्र.) 

१०.अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


one 6 © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


